महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-पीडब्ल्यूएफ-०७१७/प्र.क्र.४४६/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७. 


विषय :- गडचिरोली जिल्ह्यात शासकीय कर्तव्यावर असताना नक्षळवादी यांच्या 
हल्ल्यात जखमी झालेले पोळीस शिपाई/२१२९, श्री. भिवा Slat पदा, यांना 
नुकसानभरपाई देण्याबाबत. 

संदर्भ :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक- पीडब्ल्यूएफ-०८११/प्र.क्र.४५३/ 


पोल-७, दिनांक २८.०२.२०१२. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र. पोमसं/ २८-ए/ ४९३७/शहीद-जखमी-नुकसानभरपाई/१०८(१६)/ 
२०१७, दिनांक १४.०६.२०१७. 


ज्ञापन. 


दिनांक ०९.०६.२०१६ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलीस उपविभाग, एटापल्ली, 
च्या अंतर्गत असलेल्या पोलीस मदत केंद्र, हेडरी, याच्या अधिकारक्षेत्रात, बोडमेंटा येथील 
जंगलात नक्षलवादी यांच्या हल्ल्यात शासकीय कर्तव्यावर असलेले पोलीस शिपाई/२१२९, 
श्री. भिवा डोबी पदा, हे किरकोळ जखमी झाले. त्यांना शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक- 
पीडब्ल्यूएफ-०८११/प्र.क्र.४५३/ पोल-७, दिनांक २८.०२.२०१२, अनुसार रु.२,००,०००/- 
इतकी नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
यांनी सादर केला आहे. 


२. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली, यांच्या आस्थापनेवरील पोळीस 
शिपाई/२१२९, श्री. भिवा डोबी पदा, यांना रु.२,००,०००/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) इतकी 
नुकसानभरपाई देण्यास, याद्वारे, मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. उक्त खर्च हा गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, (००) ११३, पोलीस 
कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण, (००) (००)(०४) कर्तव्य बजावतांना जखमी झालेल्या पोलिसांना 
आणि मृत पावलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना अनुदान (२०५५ ०२९३), या 
लेखाशीर्षाखाली ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टामधून भागविण्यात यावा. 


४. उक्त रक्कम कोषागारातून काढून संबंधितांना प्रदान करण्यासाठी पोळीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांना नियंत्रक अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक, 
गडचिरोली यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून, याद्वारे, घोषित करण्यात येत आहे. 


५. हे शासकीय ज्ञापन, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दिनांक १८.०४.२०१७, अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पीडब्ल्यूरफ-०७१७/प्र.क्र.४४६/पोल-७. 


६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या फ्रफणणायीवाव91.200या या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१७०८३११७५९४२६९२९ 
असा आहे. हे शासकीय ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swapnil Cremer ha 
Gopal 80056 ४०७५७ 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) 

) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर. 
) 

) 


पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 
पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 


) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
३) अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


